श्री.शवदास सुदाम गुंड, जिल्हा अधीक्षक 
भूमि अभिलेख यांना प्रतिनियुक्‍तीवरुन 
विभागात पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक : बदली-०७२४/प्र.क्र.२९०/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ:- १.शासन आदेश, क्र.प्रतिनि-०५२३/प्र.क्र.२१४/ई-६, दि.०३.०८.२०२३. 
२.श्री.शिवदास सुदाम गुंड, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचा प्रतिनियुक्‍तीवरुन विभागात 
रुजुसाठीचा अर्ज, दि.२९.०७.२०२४. 
शासन आदेशा :- 


श्री.शिवदास सुदाम गुंड, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख हे संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
आदेझानुसार मा.विधानसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई यांच्या कार्यालयात/ 
आस्थापनेवर विशेष कार्य अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. आता, श्री.गुंड यांनी संदर्भ 
क्र.२ येथील अर्जान्वये विभागात रुजू करुन घेण्याची विनंती केळी आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने stats यांची विभागातील पदस्थापना रकाना क्र.४ येथे दर्शविल्याप्रमाणे 
करण्यात येत आहे- 


क्र. अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याचे पद पदस्थापनेचे पद शेरा 
| 9 | 2 2 | 8 | ५ 
षि श्री.शिवदास सुदाम गुंड | प्रतिनियुक्ती | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, रिक्‍त पदावर 
अहमदनगर 


२. संबंधीत अधिकारी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
शासनास त06६.100118॥81951॥9.9०५.॥ या ई-मेळ आयडीवर त्वरित कळवावे. 
३. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून पदस्थापनेबाबतचे आदेशा रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
8. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०८१६१५१५४९६९१९ असा आहे. हा SAAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


RAMESH NAMDEO 
JAGTAP 


(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-०७२४/प्र.क्र.२९०/ ई-६ 


प्रत:- 
१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२)स्वीय सहायक,अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
aad उप संचालक भूमि अभिलेख. 
४)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
प)संबंधित अधिकारी- 

(द्वारा- जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांच्या मार्फत) 

६) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


